डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे 
प्रसिध्दी करण्याकरीता विहित पध्दतीने निवड 
करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास 
दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/६८६/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मावज-२०२०/प्र.क्र.११४(३)/का.३४, 
दिनांक ०३ मार्च, २०२१. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मावज-२०२३/प्र.क्र.१३२/का.३४, 
दिनांक १८ मे, २०२३. 

३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने/२०२३/वॉल पेंटींग/का-६/४४६, 
दि.०१ सप्टेंबर, २०२३. 

४. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/का.३४, 
दि.१३ ऑक्टोबर, 2023. 

५. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शाने/२०२३/वॉल पेंटींग/का-६/४७९ , 
दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३. 

६. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१, 
दि.३१ ऑक्टोबर, २०२३ 

७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने/२०२४/वॉल पेंटींग/का-६/६८, 
दि.०१ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१, दि.३१ 
ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये डिजीटळ इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाव्दारे प्रसिध्दी 
करण्याकरिता विहित पध्दतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरांस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. शासन निर्णयात नमूद १)मे.कॅन इमेज, वसई, QA fal इन्ट्राट्रेड 
प्रा.लि., औरंगाबाद व ३)मे.युनिवर्सल ट्रेडलिंक, अहमदनगर या तीन संस्थांपैकी मे. कॅन इमेज, 
वसई या संस्थेने अद्यापर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिला नसून दर मान्य असल्याबाबतच्या 
सहमतीसह रु.१,०००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा व बँक गॅरंटी या बाबींची पूर्तता सदर 
संस्थेने केली नाही. त्यामुळे दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयातील अ.क्र.९ ची 
पूर्तता Aa इमेज ही संस्था करीत नसल्याने या संस्थेचे नाव Had दिनांक 39.90.2023 
रोजीच्या शासन निर्णयामधून वगळून उर्वरित दोन संस्थांची नांवे तशीच ठेवण्याबाबतचा सुधारीत 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६८६/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 


शासन निर्णय काढण्याची विनंती माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाने Vat संदर्भ क्र.७ येथे 
नमूद दिनांक १.२.२०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे शासनास केली आहे. त्यास अनुसरुन सुधारीत शासन 
निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उक्त संदर्भ क्र.६ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, 
२०२३ अन्वये निवड केलेल्या संस्थांच्या यादीमधील अ.क्र. १ येथील मे.कॅन इमेज,वसई या 
संस्थेने सदर शासन निर्णयातील अट क्र.९ ची पूर्तता न केल्यामुळे सदर संस्थेचे नाव या शासन 
निर्णयान्वये संबंधित संस्थांच्या यादीमधून वगळण्यात येत आहे. सदर झासन निर्णय 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये अन्य दोन संस्थांच्या नावास व त्यांच्या दरास दिलेली मान्यता 
तसेच सदरहू शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ ते ११ येथे नमूद अटी व शर्ती या अन्वये यथास्थिती 
कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३१६२३२३११०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VUAY MAROTRAO NANDEKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2048acba707f3af98 
1bf515548266, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6286 1E2C588076DA807403FE901 2F19FCC79CFD621047 
A784178829F75A0C6F2, cn=VUAY MAROTRAO NANDEKAR 


Date: 2024.02.13 17:01:45 +05'30' 


(वि. मा. नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६८६/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 


१४.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 

१७. उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई 

१९.सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, 
पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

२०. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

२१. उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग 

मार्ग, नवी दिल्ली- ११०००१ 

२२.वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य 
रोड, पणजी, गोवा. 

२३.निवडनस्ती(का.३४),सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


